कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प 
(क्रॉपसॅप) अंतर्गत टोळधाड नियंत्रणास 
मान्यता प्रदान देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः किरोनी - २०१९/ प्र.क्र.३५/११-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ४ फेब्रुवारी,२०२०. 


संदर्भ :- 
१. कृषि व पदुम विभाग झासन निर्णय क्र.किरोनि/१४१८/प्र.क्र.५५/४-ओ, 
दि.१९/०५/२०१८ 
२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.किरोनि/१४१८/प्र.क्र.५५/४-अ, 
दि.२६/०२/२०१९ 
३. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.किरोनि/प्र.क्र.३५/११-ओ, 
दि.३१/०५/२०१९. 
४. आयुक्त (कृषी) यांचे पत्र जा. क्र./विप्र-७/क्रॉपसॅप १९-२०/टोळनि-११/ २०२० / 
१३३९, दि.१३.०१.२०२०. 
प्रस्तावना :- 


गुजरात व राजस्थानमध्ये आढळून आलेल्या टोळ किडीच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सदर 
किडीच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात नुकसान होऊ नये म्हणून खबरदारीच्या उपाययोजना करणे तसेच 
प्रादुर्भाव दिसून येतास किडीचे नियंत्रण करणे आवश्‍यक असल्यामुळे राज्यात राबविण्यात येत 
असलेल्या क्रॉपसॅप योजनेअंतर्गत आपत्कालीन परिस्थितीत कीड नियंत्रणाकरीता मंजूर असलेल्या 
निधीतून तसेच अन्य बाबीवरील बचतीमधून टोळधाड नियंत्रणासाठी निधी वापरण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

प्रमुख पीके व फळपीकांवरील कीड व रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी कीड-रोग सर्वेक्षण व 

सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) योजना राबविण्यात येत असून सदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये सन 
२०१९-२० मध्ये विविध योजनांच्या समन्वयातून सदर योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली 
असून प्रस्तुत योजनेसाठी रु. २० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आयुक्‍त 
कार्यालयाच्या संदर्भाधिन क्र. (४) च्या पत्रास अनुसरुन टोळधाड कीड नियंत्रणासाठी आवश्‍यक निधी 
क्रॉपसॅप योजनेअंतर्गत आपत्कालीन परिस्थितीत कीड नियंत्रणाकरीता मंजूर असलेल्या निधीतून 
तसेच अन्य बाबीवरील बचतीमधून वापरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या योजनेची अंमलबजावणी संदर्भाकित दिनांक ३१ मे,२०१९ च्या शासन निर्णयातील 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः किरोनी - २०१९/ प्र.क्र.३५/११-ओ 


a: 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून याचा संकेताक २०२००२०५१२२५४१६२०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने, 
Neeta Eknath ४५५५५५५५५५” 


shtra, 
2.5.4.20=f2bffd6992498e56663024368c7 2b33364cfb066d53682 
53a425e54d187a7cl, 


bd serialNumber=f325d659f47933958aa2d98f394db95f94be57548 
h | n e 776492ba36e77ea 1c4aa53b, cn=Neeta Eknath Shinde 
Date: 2020.02.05 12:29:51 +05'30' 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानिपरषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल,शिवाजीनगर,पुणे. 
१२.संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्‍तालय, साखर संकुल,शिवाजीनगर, पुणे. 
१३.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१४.सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 

१५.महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखापरिक्षा व लेख), मुंबई. 
१६.महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१९.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

२०.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२१.निवड नस्ती ४-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


